उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय 
महाविद्यालये/संस्थेमधीळ अधिका-यांच्या बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.१११/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०२३. 
आदेशा 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हा दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आला आहे. सदर 
अधिनियमातील कलम ३ (१) मधील तरतूदीनुसार, बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, 
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय महाविद्यालये/संस्था/कार्यालयांमधील सोबतच्या 
विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या पदांवर 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
२. संबंधित प्राचार्य/संचाळलक/कार्यालय प्रमुख यांनी बदली झालेल्या अधिका-यांना बदलीच्या ठिकाणी 
रूजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित अधिका-यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या 
महाविद्यालय/संस्था/कार्यालयातून त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या 
महाविद्यालयात/संस्था/कार्यालयामध्ये तात्काळ रुजू व्हावे. 
३. सदर बदली आदेशाबाबतचा कार्यपालन अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी तात्काळ 
शासनास सादर करावा. 
४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६३०१२२३४२७३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATAP 
PANDURANG 
LUBAL 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 

३. सर्व प्राचार्य/ संचाळक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 

. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई व नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
निवड नस्ती. 

प्रत, 

१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.१११/मशि-१ 


विवरणपत्र 


(शासन आदेश क्रमांक बदली-२०२३/प्र.क्र.१११/मशि-१, दिनांक ३० जून, 2023 सोबतचे( 


सहाय्यक प्राध्यापक, गट-अ (शासकीय महाविद्यालये) 
अ. | अधिकाऱ्यांचे विषय सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे कार्यालय शेरा 
क्र नाव व पद 
| २ ३ Saeed षु & 
गि . | डा. रविन्द्र भौतिकशास्त्र । इस्माईल युसुफ कला, | शासकीय विज्ञान संस्था, | विनंतीनुसार 
PISA विज्ञान व वाणिज्य | मुंबई 
महाविद्यालय, मुंबई. (रिक्‍त पदी) 
कनिष्ठ अधिव्याख्याता, गट-ब (शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालये) 
अ. | अधिकाऱ्यांचे विषय सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे कार्यालय शेरा 
क्र नाव व पद 
| २ ३ (ieee न 4 द 
i . | श्री.निलेश पाठक | इंग्रजी इस्माईल युसुफ कला, | एलफिन्स्टन विनंतीनुसार 
विज्ञान व वाणिज्य । महाविद्यालय, मुंबई 
महाविद्यालय, मुंबई. (रिक्‍त पदी) 
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/ अधिक्षक/प्रबंधक, गट-ब 
अ. । अधिकाऱ्यांचे विषय सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे कार्यालय शेरा 
क्र नाव व पद 
[2] 2 3 eee eee षु द 
iz . | श्री.अशोक शिश विभागीय सहसंचालक, | शासकोय विज्ञान संस्था, | विनंतीनुसार 
परमेश्वर बागल उच्च शिक्षण, नागपूर औरंगाबाद 
२. | श्री.प्रदिप शं शासकोय विज्ञान संस्था, | विभागीय सहसंचालक, | विनंतीनुसार 
केशवराव औरंगाबाद उच्च शिक्षण, नागपूर 
खोब्रागडे 


पृष्ठ २ पैकी २ 


